नागपूर मेट्रो रेल प्रकल्प टप्पा-१ 
प्रकल्पाच्या सुधारित पूर्णत्व 
खर्चास मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : एनआरडी-३३२१/प्र.क्र.८९/नवि-७, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : १४ नोव्हेंबर, २०२२ 


संदर्भः- 
१. नगर विकास विभाग, शासन निर्णय क्र. नासुप्र.३३१३/प्र.क्र.४१/नवि-७, दिनांक ३०.०१.२०१४ 
२. नगर विकास मंत्रालय, भारत सरकार यांचे क्र. (<-१४०११/१(९-१/२०१४-॥॥३15-॥, 
दिनांक २१.०८.२०१४. 
३. नगर विकास विभाग, शासन निर्णय क्र. पीआरडी-३३१७/प्र.क्र.३२/नवि-७ दिनांक ३१.०७.२०१७. 


प्रस्तावना :- 


नागपूर हाहराची वाढती लोकसंख्या आणि वाहनांची संख्या या अनुषंगाने निर्माण झालेल्या वाहतूक 
समस्या लक्षात घेता, नजीकच्या काळामध्ये अस्तित्वात असलेले रस्ते अपुरे पडून गर्दी होईल हे लक्षात घेवून 
शासनाने संदर्भाधीन शासन निर्णय दिनांक ३०.०१.२०१४ अन्वये नागपूर मेट्रो रेल प्रकल्पांतर्गत मार्गिका क्र.१ 
"ऑटोमोटीव्ह चौक ते मिहान" व मार्गिका क्र.२ "प्रजापतीनगर ते लोकमान्यनगर" अशा दोन मेट्रो रेल मार्गिकांच्या 
प्रकल्पास मान्यता दिली आहे. सदर प्रकल्पास केंद्र शासनाने संदर्भाधीन दिनांक २१.०८.२०१४ रोजीच्या पत्रान्वये 
प्रकल्पास मंजूरी प्रदान केली आहे. सदर प्रकल्पाची उभारणी महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लि. या विशेष Gear 
वाहन कंपनीमार्फत करण्यात येत आहे. नागपूर मेट्रो प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीच्या अनुषंगाने केंद्र शासन, राज्य 
शासन व नागपूर मेट्रो रेल्वे कॉर्पोरेशन लि. यांच्या दरम्यान माहे जुले, २०१५ मध्ये त्रिपक्षीय सामंजस्य करारनामा 
करण्यात आलेला आहे. उक्त त्रिपक्षीय सामंजस्य करारनाम्यास संदर्भाधीन शासन निर्णय दि. ३१.७.२०१७ अन्वये 
कार्योत्तर मंजूरी दिली आहे. 


सदर प्रकल्पाच्या एकूण ३८.२१५ कि.मी. लांबीपैकी दिनांक ०८.०३.२०१९ रोजी १३.७० कि.मी., दिनांक 
२९.०१.२०२० रोजी ११.०० कि.मी आणि दिनांक २१.०८.२०२१ रोजी आणखी १.५० कि.मी. असे एकूण २६.२० 
कि.मी लांबीच्या मेट्रो मार्गिकेचे कार्यान्वयन सुरू केळे आहे. प्रकल्पाची उर्वरित १२.०१५ कि.मी. मार्गिका लवकरच 
कार्यान्वित होणे अपेक्षित आहे. 


नागपूर मेट्रो रेल प्रकल्पाच्या खर्चामध्ये वाढ होत असल्याने महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लि.,नागपूर 
यांनी सुधारित खर्चाचा प्रस्ताव शासनास सादर केला आहे. त्यानुषंगाने सुधारित खर्चाच्या प्रस्तावास राज्य 
शासनाकडून मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यानुषंगाने शासनाने पुढीलप्रमाणे निर्णय घेतला 
आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः एनआरडी-३३२१/प्र.क्र.८९/नवि-७ 


शासन निर्णय :- 


महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लि.,नागपूर यांनी केलेल्या विनंतीच्या अनुषंगाने नागपूर मेट्रो टप्पा-१ 


प्रकल्पाच्या सुधारित प्रकल्प पुर्णत्व खर्चास पुढीलप्रमाणे मान्यता देण्यात येत आहे:- 


(१) नागपूर मेट्रो टप्पा १-प्रकल्पाचा मूळ प्रकल्प पुर्णत्व खर्च रु.८६८० कोटी यामध्ये वाढ झाल्याने महामेट्रोने 


राज 
रे 

eS 

~~ 


~— 


सादर केलेल्या प्रस्तावाच्या अनुषंगाने रु.९२७९.०६ कोटी या सुधारित प्रकल्प खर्चास सुधारित प्रशासकीय 
मान्यता देण्यात येत आहे. 

सोबतच्या परिशिष्ट-अ येथे नमूद केलेल्या रु.९२७९.०६ कोटी सुधारित खर्चाच्या वित्तीय सहभाग 
आराखड्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 

सदर प्रकल्पासाठी केंद्रीय करांच्या ५० टक्के रु. ४४१ कोटी व राज्य करांकरिता रु. १८१ कोटी अशी 
एकूण रु. ६२२ कोटी रक्‍कम महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लि. यांना राज्यशासनाकडून बिनव्याजी दुय्यम 
कर्ज देण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 

सदर प्रकल्पासाठी आवश्‍यक असलेल्या राज्य शासन/राज्य शासनाच्या संस्था यांच्या ताब्यातील/ 
मालकीची सोबतच्या परिशिष्ट-ब येथील एकूण ३२८२८४.३७४१ चौ.मी. जमीन नागपूर मेट्रो रेल्वे प्रकल्प 
राबविणाऱ्या महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लि.,नागपूर या एस.पी.व्ही. कंपनीकडे विनामोबदला स्वरूपात 
हस्तांतरीत करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. त्यानुषंगाने सदरच्या जमिनी विना मोबदला तत्वावर 
महामेट्रोच्या नावे करण्यासाठी जिल्हाधिकारी, नागपूर यांनी आवऱ्यक ती प्रक्रिया पूर्ण करावी. 

महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनी लि. यांचे ताब्यातील/मालकीची सोबतच्या परिशिष्ट-क येथील एकूण 
४२१३९८.६७ चौ.मी. जमीन नागपूर मेट्रो रेल्वे प्रकल्प राबविणाऱ्या महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन 
लि.,नागपूर या एस.पी.व्ही. कंपनीकडे विनामोबदला स्वरूपात हस्तांतरीत करण्यास मान्यता देण्यात येत 
आहे. 

उपरोक्त अनुक्रमांक ४ व ५ मध्ये नमूद केल्यानुसार नागपूर मेट्रो रेल्वे प्रकल्पाकरिता ज्या विभागांची 
जमीन संपादित केली आहे, अशा संपादित केलेल्या जमिनींच्या बदल्यात संबंधित प्रशासकीय विभागांनी 
केलेल्या मागणींची पूर्तता करण्यास्तव संबंधित प्रशासकीय विभागाने आवश्‍यक तो निधी अर्थसंकल्पात 
उपलब्ध करून घ्यावा. 

सदर प्रकल्पाची उभारणी तसेच संचालन व देखभाल महामेट्रोकडून करण्यात येत असल्याने मूळ दिनांक 
३०.०१.२०१४ रोजीच्या शासन निर्णयामधील निर्णय क्रमांक ६ मध्ये "परिशिष्ट -३" येथे नमूद केलेल्या 
वित्तीय स्रोतांतून प्राप्त होणारा निधी महामेट्रोच्या स्तरावर "नागरी परिवहन निधी" मध्ये ठेवून त्याचा 
प्रकल्पाच्या कर्जाची परतफेड, संचालन व देखभाल खर्च व भविष्यातील पायाभूत प्रकल्पांच्या अर्थ 
सहाय्यासाठी विनियोग करण्यात यावा", अशी सुधारणा करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ८ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एनआरडी-३३२१/प्र.क्र.८९/नवि-७ 


(८) सदर प्रकल्पासाठी घेण्यात आलेल्या बाह्य कर्जाची व्याजासह परतफेडीची जबाबदारी महाराष्ट्र मेट्रो रेळ 
कॉर्पोरेशन लिमिटेडची राहील. 
(९) संदर्भाधीन शासन निर्णय दिनांक ३०.०१.२०१४ मधील निर्णय क्र. (३) व (४ वगळण्यात येत आहेत. 
(१०) सदर प्रकल्पाच्या सुधारित सविस्तर प्रकल्प अहवालास मंजुरी देण्याच्या अनुषंगाने केंद्र शासनाशी 
आवर्यक तो पत्रव्यवहार करण्यास नगर विकास विभागास प्राधिकृत करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय नियोजन विभाग अनौपचारीक संदर्भ क्र.१३३/कार्यासन-१४४४, दिनांक ११.०४.२०२२ 
व वित्त विभाग अनौपचारीक संदर्भ क्र.२९९/व्यय-३, दिनांक ०४.११.२०२२ अन्वये प्राप्त अभिप्राय व 
मा.मंत्रीमंडळाच्या दि. ०४.१०.२०२२ रोजी पार पडलेल्या बैठकीतील निर्णयानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२२१११४११३२१३१७२५ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Vijay Karbhari Chaudhari 
-=IN, O=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 


Vijay Karbhari 22" 
Chaudhari == 


(विजय चौधरी) 
उप सचिव, महाराष्ट्र राज्य 


१. मा. राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य, यांचे सचिव. 

२. मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 

३. मा. उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 

४. मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 

५. अपर मुख्य सचिव (महसूल), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 

६. अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 

७. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 

८. अपर मुख्य सचिव (नवि-१), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 

९. अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 

१०. अपर मुख्य सचिव, ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 

११. अपर मुख्य सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 

92. अपर मुख्य सचिव (परिवहन), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई Yoo 032. 

१३. प्रधान सचिव (वित्तीय सुधारणा), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 

१४. प्रधान सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 

१५. प्रधान सचिव, विधी व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 

१६. प्रधान सचिव (नवि-२), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 

१७. प्रधान सचिव (उद्योग), उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
१८. प्रधान सचिव (ऊर्जा), उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 


पृष्ठ ८ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः एनआरडी-३३२१/प्र.क्र.८९/नवि-७ 


१९. प्रधान सचिव, कौशल्य विकास व उद्योजकता विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
२०. प्रधान सचिव, कृषी विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०००३२. 

२१. प्रधान सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०००३२. 

२२. प्रधान सचिव, पर्यटन विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०००३२. 

२३. सचिव (विशेष प्रकल्प), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
२४. सचिव, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

२५. विभागीय आयुक्त, नागपूर विभाग, नागपूर. 

२६. सभापती, नागपूर सुधार प्रन्यास, नागपूर 

२७. आयुकत, नागपूर महानगरपालिका, नागपूर. 

२८.महानगर आयुक्त, नागपूर महानगर Wear विकास प्राधिकरण, नागपूर. 

२९. जिल्हाधिकारी, नागपूर. 

३०. पोलिस आयुक्त, नागपूर. 

३१. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लि. (महामेट्रो) नागपूर. 
३२. उपाध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनी लि., मुंबई. 
३३. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ लि. , मुंबई. 
३४. महाव्यवस्थापक, मध्य रेल्वे, मुंबई. 

३५. विभागीय रेल्वे प्रबंधक, मध्य रेल्वे, नागपूर . 

३६. विभागीय रेल्वे प्रबंधक, दक्षिण-पूर्व मध्य रेल्वे, नागपूर. 

३७. महाव्यवस्थापक, नागपूर महानगर परिवहन महामंडळ मर्यादित, पुणे. 

३८.सह सचिव, नगर रचना, नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 

३९. संचालक, नगर रचना, मध्यवर्ती प्रशासकीय इमारत, पुणे. 

४०. उप सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 

४१. कार्यासन अधिकारी (नवि-२६), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

४२. निवड नस्ती (नवि-७. 


पृष्ठ ८ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः एनआरडी-३३२१/प्र.क्र.८९/नवि-७ 


परिशिष्ट-अ 
सुधारित प्रकल्प पुर्णत्व खर्चाचा आराखडा:- 
अ.क्र. सुधारित सहभाग 
बाब सहभाग रक्‍कम 
(रु. कोटी) em 

केद्र शासनाचा समभाग १११४.०० १३.३०% 
२. | He शासनाकडून केद्रीय करांच्या ५०% दुय्यम कर्ज ४४१.०० ५.२७% 

केंद्र शासनाकडून एकूण १५५५.०० १८.५६% 
३. | महाराष्ट्र शासनाचा समभाग १११४.०० १३.३०% 
४. | महाराष्ट्र शासनाकडून केंद्रीय करांच्या ५०% दुय्यम कर्ज ४४१.०० ५.२७% 

महाराष्ट्र शासनाकडून एकूण १५५५.०० १८.५६% 
५. । नागपूर सुधार प्रन्यास (एनयायटी) कडून अनुदान ७३.०० ०.८७% 
६. । नागपूर महानगरपालिका (एनएमसी) कडून अनुदान ७३.०० ०.८७% 
७. | द्विपक्षीय/बहुपक्षिय कर्ज ५१२०.०६ ६१.१४% 

एकूण प्रकल्प पूर्णात्वाची किमत 

भूसंपादनाची किंमत व राज्य व्र ८३७६.०६ १००% 

( किंमत व राज्य शासनाचे कर वगळून) 
८. । महाराष्ट्र शासनाकडून राज्य करांकरीता दुय्यम कर्ज १८१.०० 

नागपूर सुधार प्रन्यास (राज्य करांकरिता अनुदान) ७८.०० 
। १०. | नागपूर सुधार प्रन्यासचे भूसंपादनाकरीता योगदान २८३.०० 
। ११. | नागपूर महानगरपालिकेचे भूसंपादनाकरीता योगदान ३६१.०० 

एकूण प्रकल्प पूर्णत्व किंमत ९२७९.०६ 


पृष्ठ ८ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः एनआरडी-३३२१/प्र.क्र.८९/नवि-७ 


परिशिष्ट-ब 
राज्य शासन/राज्य शासनाच्या संस्था यांच्या ताब्यातील/मालकीची जमिनीचा तपशील:- 
अ.क्र विवरण क्षेत्र चौ.मी.) 
| 9 | मौजा सिताबर्डी न.भु.क्र. १८४८ (मारीस कॉलेज टी पाइंट) २५३५.७७ 
२ | मौजा धंतोली न.भु.क्र. ९ (मारीस कॉलेज ग्राऊंड) १९८८९ .९ 
३ | मौजा निलडोह ख.क्र. १८ (राज्य राखीव पोली दल) २६०७०० 
४ | मौजा सिताबर्डी न.भु.क्र. १८४७ २२५२.६३ 
५ | मौजा सिताबर्डी न.भु.क्र. १८६४ (महाराष्ट्र पर्यटन विकास ७२०२ 
महामंडळ) 
६ | मौजा नागपूर न.भु.क्र. १०१ (शासकिय तंत्रनिकेत शाळा) ४६९.६७ 
७ । मौजा सिताबर्डी न.भु.क्र. १८४७ (पटवर्धन हायस्कुल खुले क्षेत्र) १४१४.१२४ 
८ | मौजा भानखेडा न.भु.क्र. १३९५ (शहीद काकडे स्मारक मंदिर) ३१४.९३६ 
९ | मौजा भानखेडा न.भु.क्र. १३९७ (मेयो हॉस्पीटल) ७१३.८७ 
| do | मौजा सिताबर्डी न.भु.क्र. १८४७ (पटवर्धन हायस्कुल) ६०८.२१३ 
| 99 मौजा सिताबर्डी न.भु.क्र. १८४८ (मॉरीस कॉलेज टी पाईंट) २६९७.६५८ 
१२ | मौजा सिताबर्डी न.भु.क्र. १८४८ (जागतीक बँक प्रकल्प, ३३२०.४३० 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग) 
१३ | मौजा धंतोली न.भु.क्र. ४९९ (मेडीकल कालेज कॉर्टर्स) ४८१५.५९२७ 
१४ | मौजा भानखेडा न.भु.क्र. १३९७ (मेयो हॉस्पीटल) १३५.५१५ 
१५ | मौजा नागपूर न.भु.क्र. १०६ (सार्वजनिक बांधकाम विभाग कॉटन ३२८०.०५ 
मार्केट) 
१६ । मौजा नागपूर न.भु.क्र. १०१ (तंत्रनिकेत शाळा) ७६९.५४४ 
१७ । मौजा आजनी न.भु.क्र. १७९६ (सेंट्रल जेल, अजनी) ४५६.८६ 
१८ ।मौजालेड्रान.भु.क्र.१५२२/२६० (सेंट्रल जेल) ५२८०.८२९४ 
१९ ।मोौजालेड्रान.भु.क्र.२३८, २३९ (पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठ) ३९५०.६७ 
२० | मौजा इंदोरा न.भु.क्र. 433 (डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर हॉस्पीटल १५४५.७७६२ 
जवळील शासकिय जागो) 
२१ | मौजा धंतोली न.भु.क्र.४९९ (अपंग असोसिएशन) ९४२.५८३ 
२२ | मौजा सिताबर्डी न.भु.क्र. १८६३ (कस्तुरचंद पार्क) ४०८.४५९ 
२३ | मौजा नागपूर न.भु.क्र. ७२० (टेलिफोन एक्सर्चेज चौकाजवळील ७८.७५ 
शासकीय जागो) 
२४ | मौजा नागपूर न.भु.क्र. ७२१ (टेलिफोन एक्सचेज चौकाजवळील १३.४० 
शासकीय जागो) 


पृष्ठ ८ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः एनआरडी-३३२१/प्र.क्र.८९/नवि-७ 


२५ | मौजा धंतोली न.भु.क्र.४९९ (मेडीकल कॉलेज eas व अपंग ७१.४१७ 
असोसिएडान) 
२६ | मौजा सिताबर्डी न .क्र.भु.१८४४ (सिताबर्डी पोळीस स्टेशन) १७८२.७०० 
२७ | मौजा नागपूर न.भु.क्र. ४९६ (ट्राफिक पोलीस स्टेशन) 382.094 
२८ | मौजा नागपूर न.भु.क्र. २३६१ (संत्रा मार्कट) ee 
२९ | मौजा सोमलवाडा (नागपूर) खसरा क्र. २२ न.भु.क्र. ३७१ १५२.४६० 
(सिलिंग लँड) 
३० | मौजा डिगडोह स.क्र.९६/२ व ९६/४ (पुष्पक लॉन- राज्य राखीव १९४३.५७० 
पोलीस बल गट क्र. ४ 
एकूण ३२८२८४.३७४१ 


पृष्ठ ८ पैकी ७ 


शासन निर्णय HATH: एनआरडी-३३२१/प्र.क्र.८९/नवि-७ 


परिशिष्ट-क 


महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनी लि. यांचे ताब्यातील/मालकीच्या जमिनीचा तपशीलः- 


अ.क्र जागा क्षेत्र (चौ.मी.) 
| 4. | मौजा चिचभुवन ३७४१३६.५२ 
२. । मौजा खापरी ISG 
३. | मौजा परसोडी paso 
४. | मौजा खापरी रेल्वे, न.भु.क्र.२०१ ११११६.९४४ 
५. | मौजा खापरी रेल्वे, न.भु.क्र.२०३ व २०४ ५६९.०६३९ 
६. । मौजा खापरी रेल्वे, न.भु.क्र.२०१, २०२ व २०३ (रस्ता) १३४.०३२३७ 


एकूण 


४२१३९८.६७१६ 


मर येर येर येर येर येर येर येर 2 oR ये येर RK नेट मे. 


पृष्ठ ८ पैकी ८ 


p 


| रेल्वे प्रकल्पांतर्गत 
(१) ऑटोमोटीव्ह चौक ते मिहान व 
(2)_ प्रजापतीनगर ते लोकमान्यनगर 
या उन्नत मेट्रो मार्ग प्रकल्पास 
मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 


नगर विकास विभाग 
- शासन निर्णय क्रमांक : नासुप्र-३३१३/प्र.क्र.४१/नवि-७, 
मंत्रालय, मुंबई Yoo ०३२२ 
दिनांक :20जानेवारी, २०१४ 
संदर्भ : शासन निर्णय क्रमांक : एनआयटी-२२११/प्र.क्र.६४/नवि-७ 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २९ नोव्हेंबर, २०१२ 


_ प्रस्तावना 


नागपूर महानगर प्रदेशातील वाढती लोकसंख्या आणि वाहनांची संख्या या अनुषंगाने निर्माण झालेली 
बाहतूक समस्या लक्षात घेता, सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था सक्षम करणे गरजेचे झालेले आहे. नागपूर महानगर 
शहरातील बाहतूकं समस्या निराकरणासाठी करावयाच्या विविध उपाययोजनांपैकी मेट्रो प्रकल्प राबविण्याकरिता 


Sh a 


नागपूर सुधार प्रन्यासने दिल्ली मेट्रो रेल्वे कॉर्पोरेशनची नेमणूक करुन त्यांच्याकडून सविस्तर प्रकल्प अहवाल 


=e 


अपेक्षिलेला होता. 


दिल्ली मेट्रो रेल्वे कॉर्पोरेशन (डी.एम.आर.सौ.) यांनी नागपूर मेट्रो रेल्वे प्रकल्पाकरीता तयार केलेल्या 
सविस्तर प्रकल्प अहबालामध्ये विविध छन्नमार्ग सुचविण्यात आलेले असून त्यामध्ये "मार्गिका क्रमांक- १ 


- ऑटोमोटीव्ह चौक ते मिहान" व "मार्गिका क्रमांक- २: प्रजापतीनगर ते लोकमान्यनगर " या उन्नत मेट्रो रेल्वे 


मार्मिकांचा समावैश आहे. या अहवालातील तांत्रिक बाबी, व्यवहार्यता आणि आर्थिक निकष यांचा 
साधकबाधक विचार करुन नागपूर सुधार प्रन्यासने ठराव क्रमांक १३/११२० दिनांक २३.०४.२०१३ अन्वये व 
नागपूर महानगर पालिकेने मुख्य सभा ठराव क्रमांक १७१, दिनांक ११.१०.२०१३ अन्वये सदर उन्नत मेट्रो रेल्वे 
प्रकल्पामध्ये त्यांच्याःप्रत्येकी ५% आर्थिक सहभागास मान्यता दिलो आहे. | 

शासनाच्या संदर्भाधीन निर्णयान्वये "नागपूर येथील सिताबर्डी विमानतळ वुंटीबोरी या उन्नत मेट्रो रेल्वे 
मार्गिकेस तत्वतः मान्यता यापूर्वी देण्यात आली होती. तथापि, दिल्ली मेट्रो रेल कार्पोरेशन यांनी 


प्रस्ताविल्यानुसार! नागपूर मेट्रो रेल्वे प्रकल्पांतर्गत "मार्गिका क्रमांक- ९: ऑटोमोटीव्ह चौक ते मिहान" व 


'मार्गिका क्रमांक- २: प्रजापतीनगर ते लोकमान्यनगर " अशा दोन मार्गिकांच्या प्रकल्पास मान्यता देण्याचा 
प्रस्ताव नागपूर सुधार प्रन्यासकडून शासनाकडे प्राप्त झाला आहे. सदर नागपूर मेट्रो रेल्वे प्रकल्पांतर्गत "मार्गिका 


| a4 


क्र-९ : ऑटोभोटीव्ह चौक ते मिहान (उत्तर-दक्षिण मार्गिका)", लांबी - १९.६५८ कि.मी. ब "मार्गिका क्र- 
प्रजापतीनगर ते लोकमान्यसंगर (पूर्व-पश्‍चिम मार्गिका)," लांबी १८.५५७ किमी अशा एकूण ३८.२१५ कि.मी. 
लांबीच्या दोन मेट्रो रेल्वे मार्गिकांचा समावेश आहे. सदर "मार्गिका क्र-१ : ऑटोमोटीव्ह चौक ते मिहान (उत्तर- 
दक्षिण मार्गिका)" या मार्गिक्रेकरिता सन २०१२ च्या दराने अपेक्षित भांडवली खर्च रु.३४२५ कोटी व "मार्गिका 
क्र-२ : प्रजापतीनगर ते लोकंमान्यनगर (पूर्व-पश्‍चिम मार्गिका)" यो मार्गिकेकरिता सन २०१२ च्या दराने अपेक्षित 
भांडवली खर्च रु.३४२७ कोटी असा एकूण रु. ६८६२ कोटी भांडवली खर्च अपेक्षित आहे. सदर दोन्ही 
मार्गिकांचा प्रकल्प पूर्णत्वासाठीचा अपेक्षित खर्च रु.८६८० कोटी आहे. बरील प्रमाणे प्रस्तावित नागपूर मेट्रो रेल्वे 
प्रकल्पांतर्गत "मार्गिका क्रमांक- १: ऑटोमोटोव्ह चौक ते मिहान” ब "मार्गिका क्रमांक- २: प्रजापतीनगर ते 
लोकमान्यनगर " या उन्नत मेट्रो रेल्वे प्रकल्पास मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. या संदर्भात 
सर्वंकष विचारांती शासन पुढील प्रमाणे निर्णय घेत आहे. 

शासन निर्णय :- 


नागपूर मेट्रो रेल्वे.प्रकल्पांतर्गत "मार्गिका क्रमांक- १: Senile चौक ते मिहान" व "मार्गिका क्रमांक- २: 
प्रजापतीनगर ते लोकमान्यसगर " या उन्नत मेट्रो रेल्वे प्रकल्पाच्या प्रस्तावास सोबतच्या परिशिष्ट-१ मधील 
तपशिलानुसार पुढील प्रमाणे'मान्यता देण्यात येत आहे. 

१. सदर प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी "नागपूर Fel रेल्वे कार्पोरेशन लिमिटेड" या नावाने एक स्पेशल 
पर्पज व्हेईकल (एस.पी.व्ही.) कंपनी स्थापन करण्यास सोबत जोडलेल्या परिशिष्ट-२ मध्ये नमूद 
केल्याप्रमाणे मान्यतांदेण्यात येत आहे. 

२. "नागपूर मेट्रो रेल्वे कॉपोरेशन लिमिटेड" या कंपनीस सदर प्रकल्प अंमलबजावणी संबंधातील अधिकार 
दिल्ली मेट्रो रेल कॉपोरेशन (डी.एम.आर.सी.) च्या धर्तीवर देण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. तसेच सदर 
स्पेशल पर्पज व्हेईकल कंपनी स्थापन होई पर्यन्त नागपूर सुधार प्रेन्यासला सदर प्रकल्पासाठी कार्यान्वयीन 
संस्था म्हणून नियुक्‍त! करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 

. नागपूर मेट्रो रेल्वे प्रकल्पामध्ये केंद्र शासनाचा २०% वित्तीय सहभाग, राज्य शासनाचा २०% वित्तीय 
सहभाग व नागपूर महानगरपालिका आणि नांगपूर सुधार प्रन्यास यांचा प्रत्येकी ५% (असा दोघांचा 
एकूण १०%) वित्तीय सहभाग a उर्वरित ५०% कर्ज वा sax Galan Fret उभारणी या वित्तीय 
सहभागाच्या ढाचास मान्यता देग्यात येत आहे. 

४. सदर मेट्रो रेल्वे प्रकल्पासाठी निधी उभारणी ढाच्यातील राज्यशासनाच्या २०% सहभाग हिस्सामध्ये 

शासकोय जमिनीची क्रिमत धरुन प्रकल्पासाठी आवश्यक असलेली शासकीय जमिन प्रचलित मुल्यांवर 

"नागपूर मेट्रो रेल्वे कॉपोरेशन लिमिटेड" या एसर.पी.व्ही. (SPV) कंपनीकडे वर्ग करण्यास मान्यता 


qa ad आहे. . , - Q ey 


AU 


“eo 


A 


. नागपूर Bat ied 'प्रकंल्पांतर्गतःएकूण :आर्थिक खर्चातील:नागपूर *महानयारप्राल्किं/व. APT GIR 
FATT ATT: HAH 49 हिश्याची रक्‍कम APT मेट्रो Res HITT TeV! पी. 
कडे वर्ग करावी ST APTA सुधार प्रन्यास आणि नागपूर eR TT ATT निर्देश: 
देण्यात येतांआहे. 
, सदर प्रकल्पाचे वित्तीय स्रोतांच्या नियोजनाबाबतच्या सोबतच्या परिशिष्ट-३ नमूद केलेल्या स्त्रोतांना 
मान्यता देण्यात येत आहे आणि सदर स्त्रोतातून नागपूर सुधार प्रन्यास ब नागपूर महानगरपालिका यांना 
प्राप्त होणारा निधी त्यांनी त्यांच्या स्तरावर एका वेगळया "नागरी वाहतूक निधी" मध्ये ठेवून त्याचा 
विनियोग संदर प्रकल्पासाठी करावयाच्या अर्थसहाय्याचे प्रदान करण्यासाठी तसेच प्रकल्पाच्या कर्जाची 
परतफेड करण्यासाठी सदर प्रकल्पाकरिता स्थापन केलेल्या एसपीव्ही कंपनीकडे वर्ग करण्यास मान्यता 
देण्यात येत आहे. | 
, नागपूर मेट्रो रेल्वे प्रकल्प केंद्रीय मेट्रो अधिनियमाच्या तरतूदीखाली राबविण्यात येणार असल्याने 
सदर मेट्रो रेल्वे सेवेसाठी सोबतच्या परिशिष्ट-४ मध्ये नमूद केल्यानुसार vara भाडे दरास तत्वत: ' 
मान्यता देण्यात येत आहे. सदर भाडयामध्ये ठरावीक कालावधी नंतर आवश्यकते प्रमाणे सुधारणा 
करण्याचे अधिकार केंद्रीय मेट्रो अधिनियमाच्या तरतूदीनुसार स्थापन करावयाच्या भाडे निश्‍चिती 
समितीकडे ठेवण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 

नागपूर मेट्रो रेल्वे प्रकल्पाच्या वर उल्लेखित दोन्ही मार्गिकांचे एकत्रित प्रस्ताव केंद्र शासनाकडे 


मंजूरीस्तव सादर करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 

, नागपूर शहरात मेट्रो रेल्वे प्रकल्प राबविण्यासाठी "The Metro Railways (ळक of works) 
Act, १९७८ " लागू करण्यासाठी केंद्र शासनाकडे महाराष्ट्र शासनाने विनंती करण्यास व या संदर्भात 
महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने नागपूर सुधार प्रन्यासद्वारे केंद्रशासनाकडे पाठपुरावा करण्यास मान्यता 
देण्यात येतं आहे | 

,सदर मेट्रो रेल्वे प्रकल्प राबविण्यासाठी केंद्र शासन व रेल्वे प्रशासनाशी आवश्यक तो पत्र व्यवहार 
करण्यास ब केंद्र शासनाकडून त्यांच्या सहभाग हिश्याची २०% निधी मिळविण्यासाठी नागपूर सुधार 
प्रन्यास/ सदर एसपीव्ही कंपनीला प्राधिकृत करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. | 

. नागपूर मेट्रो रेल्वे प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीच्या दृष्टीकोनातून आवश्यक निर्णय घेण्यासाठी, सोबत 
जोडलेल्या परिशिष्ट-५ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे, उच्चाधिकार समिती (High Power Committee) 
गठित करण्यास व सदर उच्चाधिकार समितीच्या कार्यकक्षेस मान्यता देण्यात येत आहे. 

सदर प्रकल्पास निकडीचा सार्वजनिक प्रकल्प ब महत्वपूर्ण नागरी वाहतूक प्रकल्प म्हणून घोषित 
करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. q wy 


3 
~ 


हा शासन निर्णय नियोजन विभाग अनौपचारीक संदर्भ क्र.२(५)१४४४ दिनांक ६.०१२०१४ व 
वित्त विभाग अनौपचारीक संदर्भ क्र.४/२०१४/व्य्य-३, दिनांक ८.०१.२०१४ अन्वये प्राप्त अभिप्रायांचा 
बिचार करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, q { 
ह ’ rAMArAL 
or १७०१ 


(एस. yin सालीमठ) 
उपसचिब, राज्य 
प्रति, 


मा. राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य, यांचे सचिव. 

मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई yoo ०३२. 

मा. उप मुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 

मा. राज्यमंत्री (नवि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 

मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई yoo ०३२. 

अपर मुख्य सचिव (महसूल), महसूल व बन विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 

अपर मुख्य सचिव (वित्त), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई woo ०३२. 

अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 

प्रधान सचिव (नवि-१), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई woo ०३२. 
प्रधान सचिव (परिवहन), गृह विभाग, मंत्राल्य, मुंबई woo ०३२. 

प्रधान सचिव (नवि-२), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
सचिव (विशेष प्रकल्प), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
व्यवस्थापकोय संचालक, महाराष्ट्र विमानतळ कंपनी. 

विभागीय आयुक्‍त, नागपूर विभाग, नागपूर. 

पोलिस आयुक्‍त, नागपूर. । 

सभापती, नागपूर सुधार प्रन्यास, नागपूर 

आयुक्‍त, नागपूर महानगरपालिका, नागपूर. 

जिल्हाधिकारी, नागपूर. 

महाव्यवस्थापक, मध्य रेल्वे, मुंबई. 

विभागीय रेल्वे प्रबंधक, मध्य रेल्वे, नागपूर, 

विभागीय रेल्वे प्रबंधक, दक्षिण-पूर्व मध्य रेल्वे, नागपूर. 

महाव्यवस्थापक, नागपूर महानगर परिवहन महामंडळ मर्यादित, पुणे. 

सह सचिव, नगर रचना, नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
संचालक, नगर रचना, मध्यबर्ती प्रशासकीय इमारत, पुणे. 

उप सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 

कार्यासन अधिकारी (नवि-२६), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
निवड नस्ती (नवि-७). 


सळ ्ाणण०००(0२२९०१२०१४. 


(नगर विकास विभाग शासन निर्णय क्रमांक : नासुप्र-३३१३/प्र.क्र.४१/नवि-७, दिनांक BOTAN, २०१४. चे सहपत्र) 


परिशिष्ट-९ | 
नागपूर मेट्रो रेल्वे प्रकपांर्गत मेट्रो रेल्वे मागिकांचा तपशील 
मनौच्य किक, 
बर (उन्नत) | जमिन पातळीवर एकूणलांबी 
विवरण स्थानके लांबी . लांबी (कि.मी.) र आ 
(कि.मी.) (कि.मी) 
१९,६५८ 
a लोकमान्यनगर (पूर्व- जाव ५५ 
पश्‍चिम मार्गिका ) sides seen 
[ae 


नागपूर मेट्रो रेल्वे प्रकल्पाच्या अंमलळबजावणीसाठी-स्थापन करावयाच्या स्पेशह परपज व्हेहीकल---.---> 
'एस.पी.व्ही.) ची संरचना 
नागपूर मेट्रो रेल्वे प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीकरिता नागपूर सुधार प्रन्यास, नागपूर महानगरपालिका, 
राज्य शासन व केंद्र शासन यांचा आर्थिक सहभाग असलेली “नागपूर मेट्रो रेल्वे कॉर्पोरेशन लिमिटेड” या नावाने 
स्थापन करावयाच्या स्पेशल परपज व्हेहीकल कंपनीचे संचालक म्हणून खालील प्रतिनिधींचा समावेश राहील.:- 


१. प्रधान सचिव (नवि-१), नगर विकास विभाग, महाराष्ट्र शासन, 

2, प्रधान सचिव (वित्त), वित्त विभाग, महाराष्ट्र शासन 

३. प्रधान सचिव (नवि-२), नगर विकास विभाग, महाराष्ट्र शासन 

४. सभापती, नागपूर सुधार प्रन्यास 

५.: महापालिका आयुक्‍त, नागपूर महानगरपालिका 

६.' व्यवस्थापकिय संचालक, महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनी 

केंद्र शासनाचे नामनिर्देशित अधिकारी- ५ 
वर प्रस्तावित संचालक हे--नियोजित एस.पी.व्ही कंपनीसाठी भागधारक असतील. WE 

प्रस्तावास मान्यता देतांना केंद्र शासन ज्या संचालकांचा अंतर्भाव या एस.पी.व्ही. कंपनीमध्ये समाविष्ठ करण्याचा 
आदेश देईल, त्यांचा समावेश करण्यात येईल. ९ na a, 


[1] नागपूर मेट्रो रेल्वे प्रकल्पासाठी निधी उभारण्यासाठी निश्‍चित करण्यात आलेले आर्थिकस्त्रोत - 


() मेट्रो मार्गिकाच्या दोन्ही बाजूस ५०० मी. अंतरापर्यंत येणा-या जमीनीवर अधिमुल्य 
आकारुन ४ चटंईक्षेत्र निदेशांकाच्या मर्यादेत अतिरिक्‍त चटईक्षेत्र निर्दशांक (एफ.एस.आय.) 
देण्याची तरतूद विकास नियंत्रण नियमावलीत करुन त्यानुसार अधिमुल्याची रक्‍कम संबंधीत 
नियोजन प्राधिकरणाने वसूल करणे व त्यापैको ५०% रक्कम पायाभूत सुविधांच्या 
सुधारणांसाठी स्वंत:कडे ठेवून घेऊन उर्वरित ५०% रक्‍कम सदर प्रकल्पासाठी नियुक्‍त एसपीव्ही 
यांस देणे. ; 

(i) शासन अधिसूचित करेल असे महत्वपूर्ण नागरी वाहतूक प्रकल्प राबविण्यात येणाऱ्या 
शहरात महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ च्या तरतूदीनुसार 
आकारण्यात येणारे विकास शुल्क १००% पर्यंत वाढ करून आकारण्याविषयी कायद्यात 
तरतूद करणे व त्यानुसार बसूल होणारी SST रक्‍कम अशा प्रकल्पासाठी वापरणे. 


(iy शासन अधिसूचित करेल असे महत्वपूर्ण नागरी बाहतूक प्रकल्प राबविण्यात येणाऱ्या 
महानगरपालिका क्षेत्रात मुंबई मुंद्राक अधिनियम, १९५८ अन्वये स्थावर मालमत्तेचे अनुक्रमे 
विक्रो, देणगी ब फलोपभोंग गहाण यावरील संलेखाबर बसवायच्या मुद्रांक शुल्कासोबतच 
जमीनी व इतर स्थाबर मालमत्तेचे विक्री किंबा देणगीच्या बाबतीत अशा रितीने स्थित असलेल्या 
मालमत्तेच्या मुल्यांवर व फलोपभोग गहाणाच्या संलेखाच्या बाबतीत संलेखात मांडण्यात 
आलेल्या संलेखाद्वारे सुरक्षित रक्कमेवर १% अधिभार लावण्याची 'तरतूद महाराष्ट्र 

"०मह्लनमरपालिका' अधिनियमात HSA अशा प्रत्यक्ष जमीनी*वः*इतर*स्थावर-मालमत्तेचे अनुक्रमे 
fest, देणगी व फलोपभोग गहाग संलेखाच्या नोंदणीच्या वेळी सदर अधिभाराची रक्‍कम 
संबंधित जिल्हा ' उपनिबंधकांनी बसूल करणे वब शासनाने यामाध्यमातून वसूल झालेल्या 
रकक्‍्कमेएवढे अनुदान संबंधित महानगरपालिका किंवा संबंधित महत्वपूर्ण नागरी वाहतूक 
प्रकल्पासाठी नियुक्‍त एसपीव्ही यांस देणे. 


(iv) मेट्रो ted स्टेशन व कार डेपोच्या जागेंचे व्यावसायिक वापरास परवानगी देणे व त्यानुसार 
बिकसनाद्वारे प्राप्त होणारे उत्पन्न प्रस्तुत प्रकल्पासाठी वापरणे. 


(४) मेट्रो रेल्वे स्टेशन येथील जाहिरात ब पाकींगपासून मिळणारे उत्पन्न सदर प्रकल्पासाठी 
वापरणे. 


(0) सदर स्त्रोतांतून संबंधित नियोजन प्राधिकरणांना प्राप्त होणारा निधी त्यांनी त्यांच्यास्तरावर एका 
वेगळया "नागरी वाहतूक निधी" मध्ये ठेवून त्यचा विनियोग सदर प्रकल्पासाठी करावयाच्या 
अर्थसहाय्याचे प्रदान करण्यासाठी तसेच प्रकल्पाच्या कर्जाची परतफेड करण्यासाठी बर उल्लेखिलेल्या 
एसंपीव्ही कंपनीकडे नियमितपणे वर्ग करण्यासाठी करावयाचा आहे. सदर कर्ज परतफेडीसाठी नागरी 
वाहतूक निधी कमी पडल्यास नागपूर महानगरपालिका व नागपूर सुधार प्रन्यासच्या इतर स्त्रोतातून 
त्यासाठी निधी उपलब्ध करुन द्यावयाचा आहे. Q a : 

tem | 


6 


-_ 


परिशिष्ट- ४ 
नागपूर मेट्रो रेल्वेकरिता विहीत प्रवासी भाडे :- 


नागपूर मेट्रो रेल्वेसाठी सन २०१८-१९ चा भाडे तक्‍ता खालीलप्रमाणे राहील:- 


नागपूर मेट्रो रेल्वे प्रकल्पाठी उच्चाधिकार समितीची रचना व कार्यकक्षा meme 


नागपूर मेट्रो रेल्वे प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीच्या दृष्टीकोनातून आवश्यक निर्णय घेण्यासाठी शासनातर्फे गठित 
उच्चाधिकार समिती (High Power Committeeyal रचना पुढीलप्रमाणे राहील:- 


| उच्चाधिकार समितीचे सदस्य | 
ध्‌व पाम 


मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय मुंबई- ३२ 
अप्पर मुख्य सचिव, महसुल विभाग, मंत्रालय मुंबई - ३२ सदस्य 
अप्पर मुख्य सचिव, गृह विभाग, मंत्रालय मुंबई - ३२ सद्स्य 
अप्पर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय मुंबई - ३२ 


i 


| १९ 
cS 


१३ 


| क्रमाक | 


inns “न 
पोलिस आयुक्त, नागपूर सदस्य 
व्यवस्थापकिय Cas HERS विमानतळ बिकास कंपनी | सदस्य 
जिल्हाधिकारी, नागपूर सद्स्य 
ल्ल 


| ey 


९५ 


वभागीय रेल्वे प्रबंधक, दक्षिण-पूर्व मध्य रेल्वे, नागपूर सदस्य 


पभापतो, नागपूर सुधार प्रन्यास,नागपूर सदस्य सचिव 
नागपूर महानगर प्र ara या प्रकल्पांशी संबंधित सहकार्य अपेक्षित असलेल्या 


राज्यशासनाच्या कोणत्याहीं विभागाच्या कोणत्याही अधिकाऱ्यास सदर उच्चाधिकार समितीच्या बैठकीसाठी 
आवश्यकतेप्रमाणे बोलविण्याचे अधिकार सदर समितीस राहतील. 


नागपूर मेट्रो रेल्वे प्रकल्पाच्या उच्चाधिकार समितीची कार्यकक्षा पुढीलप्रमाणे राहील :- 


Vi. 


नागपूर मेट्रो रेल्वे उभारणे व परिचलन करणे या संबंधातील धोरणात्मक बाबींबर निर्णय घेणे. 
नागपूर मेट्रो रेल्वे प्रकल्पासंदर्भात जमीन वापर बदल, वाढीव चटईक्षेत्र निर्देशांक व तद्‌नुषंगिक 
सवलती देण्यासंदर्भात निर्णय घेण्याकामी शासनास उचित शिफारसी करणे. 

नागपूर मेट्रो रेल्वे प्रकल्पास राज्य शासनाचा देय हिस्सा वितरित करण्यासाठी निर्देश देणे. 


-नागपूर मेट्रो , रेल्वे प्रकल्पाच्या विस्तृत प्रकल्प अहवालात... नमूद केल्याप्रमाणे अथवा 


आवश्यकतेप्रमाणे इतर आर्थिक पर्यायांच्या अंमलबजावणीसाठी शासनास शिफारसी करणे सदर 
प्रकल्पासाठी कालबध्द कार्यक्रम ठरवून त्यांच्या अमंलबजावणीचे सनियंत्रण करणे. 

केंद्र ब राज्य शासनाने वेळोवेळी दिलेल्या निर्देशानुसार नागपूर मेट्रो रेल्वे प्रकल्पामध्ये आवश्यक 
त्या सुधारणा/बंदल करुन अंमलबजावणीस मान्यता देणे. 

नागपूर मेट्रो रेल्वे प्रकल्पासाठी आवश्यक तसेच सदर प्रकल्पासाठी उभारण्यात येणाऱ्या स्पेशल 
पर्पज व्हेईकल कंपनीच्या अखत्यारित नसलेल्या बाबींवर निर्णय घेणे. 


NeagpurmewoGR29012014 


